नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४६)/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ मार्च, २०२४ 


शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 
शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२, 
शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 
शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- १ 
२ 


3 
8 


~ 


Se Ore 5-2 


प्रस्तावना :- 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी “महानगरपालिका 
क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” व “नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” 
या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून त्याअंतर्गत 
करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील 
शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (२.४, ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन 
निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात 
आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील तरतूदी वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये पुन:स्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील 
शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिकानगरपंचायत/नगरपरिषद/)" या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 
२०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार एटापल्ली/अहेरी/ सिरोंचा / भामरागड/ बेसा-पिपळा नगरपंचायत अंतर्गत सोबत 
दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या रू. १५.०० कोटी एवढ्या किंमतीच्या कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड 
करण्यात आली आहे. सदर कामांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग राहतील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, गडचिरोली/ नागपूर यांनी प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, गडचिरोली/ नागपूर यांनी घ्यावी. 

३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत करण्याकरिता 
जिल्हाधिकारी, गडचिरोली/ नागपूर यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा THe (IFSC 
कोड व खाते क्रमांक) नियोजन विभागास सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४६)/का-१४११, 


४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, गडचिरोली/ नागपूर, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी संदर्भ क्र. (१) व (४ येथील शासन निर्णयामधीळ अन्य सर्व अटी व शातींचे पालन 
करणे बंधनकारक राहील. 
प्‌. या कामांसाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.ओ-९, ३६०४, स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना 
नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, २००, इतर संकीर्ण नुकसान भरपाई व अभिहस्तांकन,(०१)(०२), 
नागरी स्थानिक संस्थांना (नगरपाळिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत) सहायक अनुदान (३६०४ १०१८) (कार्यक्रम), 
३१,सहायक अनुदान" या लेखाश्रीर्षाखाली सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
येईल. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४२२०३५८१२१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
CHARUSHILA DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b99d7dca0e63be1bd1b7158b9523537dcc1d46bc807768647a 


9ed4ff381 6ecf3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

D EVE N D RA C H A U D H A R | serial INumber=A75E4CF904B78F2AE05 1843EA1BA6106A393C2BOCF60 
FE03C945913B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
Date: 2024.03.14 22:13:15 +05'30' 


(चारूशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली/ नागपूर, 
३. मुख्य अधिकारी, एटापल्ली/अहेरी/ सिरोंचा / भामरागड/ बेसा-पिपळा नगरपंचायत जि. गडचिरोली/ नागपूर 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, गडचिरोली/ नागपूर, 
५. मा.उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली/ नागपूर, 
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गडचिरोली/ नागपूर, 
१०. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
११. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४६)/का-१४११, 


शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४६)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट 
अ.क्र कामाचे नाव VEDA (लाख.रु) 
(अ) एटापल्ली नगरपंचायत, जि. गडचिरोली 

i प्रभाग क्र.१ मध्ये देविदास सुरजागडे ते लक्ष्मण वडावी सी. सी. नालीवर कव्हर ०५.०० 
बांधकाम करणे 

२ । प्रभाग क्र.३ मध्ये महेश चिन्नुरवार ते विजय लिंगमपल्लीवार यांचे घरापर्यंत सि.सि. ०५.०० 
नालीचे बांधकाम करणे 

३ । प्रभाग क्र.३ मध्ये देहूजी नरोटी ते चमरू नरोटी यांचे घरापर्यंत सि. सि. रोड ०५.०० 
बांधकाम करणे 

४ | प्रभाग क्र.४ मध्ये सुधाकर कातो ते मंडल गुरुजी यांच्या घरापर्यंत सि. सि. नालीचे ०५.०० 
बांधकाम करणे 

4 | प्रभाग क्र.४ मध्ये मंडल गुरूजी ते जांटू सरकार यांचे घरापर्यंत सि. सि. रोड चे ०५.०० 
बांधकाम करणे 

६ | प्रभाग क्र.१४ येथे सुनिल उसेंडी ते अळमोली सरकार यांचे घरापर्यंत सि.सि. रोड १०.०० 
बांधकाम करणे 

७ । प्रभाग क्र.११ मध्ये वसंत Gada ते बुटे सर यांच्या घरापर्यंत सि. सि. रोड व ०५.०० 
शिडी वर्ग बांधकाम करणे 

८ | प्रभाग क्र.१३ मध्ये अभिलाष नागूलवार ते नरेश सडमेक यांचे घरापर्यंत सि. सि. १०.०० 
नाली बांधकाम करणे 

९ । प्रभाग क्र.१३ मध्ये गणपत नेताम ते भाग्यलक्ष्मी जम्बोजवार यांचे घरापर्यंत सि. ०५.०० 
सि. नाली बांधकाम करणे 

वि ०_। प्रभाग क्र. १७ मध्ये गजानन मडावी ते संजू सोमा गावडे यांच्या घरापर्यंत सि. सि. १०.०० 
रोड बांधकाम करणे 

क. १ । प्रभाग क्र. १७ मध्ये मालु वंजा मडावी ते बंडू गावडे यांच्या घरापर्यंत सि. सि. १०.०० 
नाली बांधकाम करणे 

१२ | प्रभाग क्र. ९ मध्ये बाबूराव दुर्ग ते संतोष ASMA यांच्या घरापर्यंत सि. सि. ०५.०० 
नालीचे बांधकाम करणे 

१३ | प्रभाग क्र.९ मध्ये सत्यम निल्लावार ते गुरुदास मारगोनवर यांच्या घरापर्यंत सि. ०५.०० 
सि. नालीचे बांधकाम करणे 

१४ | प्रभाग क्र. ७ मध्ये महात्मा ज्योतीराव फुले पुतळा परिसरात सौंदर्यीकरण करणे ०५.०० 

१५ | प्रभाग क्र.१२ मध्ये श्रीकृष्ण मंदिर परिसरात सौंदर्यीकरण करणे ०५.०० 

१६ । प्रभाग क्र.०४ मध्ये ग्रामीण रुग्णालय परिसरात सि. सि. रोडचे बांधकाम करणे ०५.०० 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४६)/का-१४११, 


१७ | प्रभाग क्र.०९ मध्ये राजीव गांधी हायस्कुल ते नाल्यापर्यंत सि. सि. नालीचे १०.०० 
बांधकाम करणे 
१८ | प्रभाग क्र.१६ मध्ये मनिष हेडो ते राजू गावडे यांच्या घरापर्यंत सि. सि. रोडचे ०५.०० 
बांधकाम करणे 
१९ | प्रभाग क्र.१३ मध्ये तारकेश्वरी आलाम ते मुरा हेडो यांच्या घरापर्यंत सि. सि. ०५.०० 
नालीचे बांधकाम करणे 
२० । प्रभाग क्र.१० मध्ये महादेव गुरुनले ते नितीन गेडाम यांच्या घरापर्यंत सि. सि. ०५.०० 
नाळलीवर झाकण लावणे 
२१ | प्रभाग क्र.०४ येथे समाज मंदिर येथे होड बांधकाम करणे ३०.०० 
२२ | प्रभाग क्र.१२ मध्ये समाज मंदिर येथे होड बांधकाम करणे १०.०० 
एकूण १६५.०० 
(ब) अहेरी नगरपंचायत, जि. गडचिरोली 
a मौजा अहेरी येथे प्रभाग क्रमांक ०५ मध्ये सर्वे नंबर २०७ येथे ओपन स्पेस मध्ये १०.०० 
सौंदर्यकरण करणे 
२ | मौजा अहेरी येथे प्रभाग क्रमांक १५ सिटी सर्वे नंबर १४१२/१ मध्ये ओपन १०.०० 
स्पेसमध्ये सौंदर्यीकरण करणे 
3 | मौजा अहेरी येथे प्रभाग क्रमांक ०९ मध्ये सर्वे नंबर ९१ मधील ओपन स्पेसमध्ये १०.०० 
सौंदर्यीकरण करणे 
४ | प्रभाग क्रमांक १५ मध्ये सर्वे नंबर ११०/१ डी मध्ये सौंदर्यीकरण करणे १०.०० 
५ । प्रभाग क्रमांक १५ सर्वे नंबर २०४ मध्ये ओपन स्पेस मध्ये सौंदर्यकरण करणे १०.०० 
६ | प्रभाग क्रमांक ०२ मधील सर्वे नंबर २३५/१ येथे ओपन स्पेसमध्ये सौंदर्यीकरण १०.०० 
करणे 
७ | मौजा अहेरी येथे हरीदास कुडयेटी ते इंदर तोरे यांचे घरापर्यंत सी.सी. रोड १०.०० 
बनविणे 
८ | मौजा अहेरी येथे प्रभाग क्रमांक ०१ मध्ये ओपन स्पेस मध्ये सौदर्यकरण करणे १०.०० 
९ | महमूद खान यांच्या घरापासून ते लेआउट पर्यंत नाली बांधकाम करणे १०.०० 
| ० | सत्यनारायण गोगुलवार यांच्या घरापासून ते अब्दुल़ा खान यांच्या घरापर्यंत नाली १०.०० 
बांधकाम करणे 
श्‌ १ | नागेश्वर गर्गम यांच्या घरापासून ते संदीप सुखदेव यांच्या घरापर्यंत नाली १०.०० 
बांधकाम करणे 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४६)/का-१४११, 


१२ | प्रभाग क्र.१५ रुपेश आईचवार ते कपिल गुंडावार यांच्या घरापर्यंत सी.सी. रोड १०.०० 
बांधकाम करणे 

१३ | प्रभाग क्र.१५ येथे कन्नमवार नगर मधील सिटी सर्वे नंबर १४१२/१ मध्ये सुनील १०.०० 
बेसलवार यांच्या घरापासून ते अरुण बेसलवार यांच्या शेतापर्यंत सी.सी. रोड 
बांधकाम करणे 

१४ | प्रभाग क्रमांक १५ मधील कन्नमवार नगर मधील सुनील बेसलवार यांच्या १०.०० 
घरापासून ते सिटी सर्वे नंबर १४१२/२ च्या जमिनी पर्यंत सी.सी. रोड बांधकाम 
करणे 

१५ | प्रभाग क्र.९ मध्ये सर्वे नंबर ९१/१ मधील मंजुर लेआउट मध्ये मुख्य रस्त्यापासून १०.०० 
भुखंड क्र.२७ पर्यंत सि. सि. रोड बांधकाम करणे 

१६ । प्रभाग क्र.०२ मधील मंजूर लेआउट सर्वे नंबर २३५/१ मध्ये मोकळ्या जागेपासून १०.०० 
भूमी लेआउट पर्यंत सी.सी. रोड बांधकाम करणे 

१७ | प्रभाग क्र.०९ मध्ये मंजूर लेआउट सर्वे नंबर ८७ चे सौदर्यीकरण करणे १०.०० 

१८ । प्रभाग क्र.०९ मध्ये सर्वे नंबर ८७ या मंजूर लेआऊटमधील अंतर्गत रस्ता बांधकाम १०.०० 
करणे 

१९ । प्रभाग क्रमांक ०५ मध्ये सर्व नंबर २०४ या मंजूर लेआऊट मधील कडाली ते १०.०० 
सज्जाद अली यांच्या प्लॉटपर्यंत रस्ता व नाली बांधकाम करणे 

२० | मौजा अहेरी येथे प्रभाग क्रमांक ०२ मध्ये पोचन्ना गुरणुले ते सोमजी मडावी पर्यंत १०.०० 
रस्ता बनविणे 

२१ | मौजा अहेरी येथे प्रभाग क्रमांक ०२ येथे चर्च पासून ते तुलावी मेजर यांच्या १०.०० 
घरापर्यंत रस्ता बनविणे 

२२ | मौजा अहेरी येथे तसलीम शोख ते पेरपल्ली नाल्यापर्यंत सी.सी. रोड बनविणे १०.०० 

२३ । मौजा अहेरी येथे सद्दाम यांचे घरापासून ते नूर खान यांचे घरापर्यंत रस्ता बांधकाम १०.०० 
करणे 

२४ | मौजा अहेरी येथे डांबरी रोड पासून ते मर्धलावार यांचे घरापर्यंत सी. सी.रस्ता १०.०० 
बनविणे 

२५ | मौजा अहेरी येथे कटारे यांच्या घरापासून ते कोको मडावी यांचे घरापर्यंत पेव्हर १०.०० 
ब्लॉक बसविणे 

२६ | मौजा अहेरी येथे येथे येनपरेड्डीवार ते संतोषवार यांचे घरापर्यंत पेव्हर ब्लॉक १०.०० 
बसवणे 

२७ । मौजा अहेरी येथे नेरलवार यांच्या घरापासून ते रामुलवार यांच्या घरापर्यंत सी. १०.०० 
सी. रोड बांधकाम करणे 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४६)/का-१४११, 


२८ । मौजा अहेरी येथे खोंडे सर यांच्या घरापासून ते लक्ष्मण दुर्गे यांच्या घरापर्यंत १०.०० 
सीसी रोड बांधकाम करणे 

२९ | मौजा अहेरी येथील प्रभाग क्र.९ येथे महागाव मुख्य रस्ता येथे नळाची पाईप १०.०० 
लाईन लावणे 

३० | प्रभाग क्रमांक तीन मध्ये गहूकर सर ते सय्यद सर यांच्या घरापर्यंत नाली १०.०० 
बांधकाम करणे 

३१ | मौजा अहेरी येथे Sty नामनवार हनुमंत कंपेलवार यांच्या घरापर्यंत सीसी रोड १०.०० 
बांधकाम करणे 

३२ | मौजा अहेरी येथे अंकुडा शोख ते सरकारी विहिरीपर्यंत सीसी रोड बांधकाम करणे १०.०० 

३३ | मौजा अहेरी येथे दिलीप पडलवार ते कोटा पोचम यांच्या घरापर्यंत बांधकाम १०.०० 
करणे 

३४ | मौजा गडअहेरी येथे deal आयदे ते रमेश देने यांचा घरापर्यंत सीसी रोड १०.०० 
बांधकाम करणे 

३५ | मौजा गडअहेरी बोद्यालू इदुलवार ते स्मशान भूमी पर्यंत सीसी रोड बांधकाम १०.०० 
करणे 

३६ | मौजा गडअहेरी येथे मेन रोड ते दलशा आत्राम चा शोता पर्यंत सीसी रोड १०.०० 
बांधकाम करणे 

३७ | मौजा गडबामणी येथे लालू येदुल ते मारोती मडावी नाली बांधकाम करणे ०५.०० 

३८ | मौजा गड बामणी अर्जुन सारे ते अजय नेताम नाली बांधकाम करणे ०५.०० 

३९ | मौजा गड बामणी LAST कुमरम ते मारोती HALA नाली बांधकाम करणे ०५.०० 

४० | मौजा अहेरी येथे श्रीनिवास गंधमवार ते आनंद दुर्गे नाली बांधकाम करणे १०.०० 

४१ | मौजा योगेश मद्दीवार ते प्रभाकर श्रीरामवार पर्यंत नाली बांधकाम करणे १०.०० 

४२ | मौजा अहेरी येथे मुसा भाई ते प्रशांत ढोंगे घरापर्यंत नाली बांधकाम करणे १०.०० 

एकूण ३९५.०० 
(क) सिरोंचा नगरपंचायत, जि. गडचिरोली 
षि प्रभाग क्र.४ येथील सत्यम्मा रमेश यांचे घरापासून ते प्रकाश मुडीमडीगेला यांचे ०५.०० 

घरापर्यंत सि. सि. रोड बांधकाम करणे 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४६)/का-१४११, 


२ | प्रभाग क्र.८ येथील Age गणपती यांचे घरापासून ते शिवाजी शिदे यांचे ०५.०० 
घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

३ । प्रभाग क्र.९ येथील विश्वास गालीपेल्लीवार यांचे घरापासून ते अंगणवाडी पर्यंत बंद ०५.०० 
नाली बांधकाम करणे 

४ | प्रभाग क्र.९ येथील डोंगरी शंकर यांचे घरापासून ते पेद्यापेल्ली यांचे घरापर्यंत बंद ०५.०० 
नाली बांधकाम करणे 

4 । प्रभाग क्र.१० येथील फहीम शेख यांचे घरापासून ते शोख हेदर अली यांचे ०५.०० 
घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

६ | प्रभाग क्र.१० येथील नरसिंग सिलवेरी यांचे घरापासून ते होख हफोज यांचे ०५.०० 
घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

७ | प्रभाग क्र.११ येथील लिगय्या जिमडे यांचे घरापासून ते संजू दुंपला यांचे ०५.०० 
घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

८ | प्रभाग क्र.११ येथील Tape येनगंदुला यांचे घरापासून ते आडाम्मा जंगम यांचे ०५.०० 
घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

९ । प्रभाग क्र.११ येथील लिगय्या जिमडे यांचे घरापासून ते संजू दुंपला यांचे ०५.०० 
घरापर्यंत नाली बांधकाम करणे 

a o प्रभाग क्र.११ येथील सिनू जिल्लापेल्ली यांचे घरापासून ते जयराम कोंडागोर्ला यांचे ०५.०० 
घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

गं १ | प्रभाग क्र.११ येथील जयराम कोंडागोर्ला यांचे घरापासून ते कुमार मुला डॉक्टर ०५.०० 
यांचे घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

१२ | प्रभाग क्र.११ येथील कुमार मुला डॉक्‍टर यांचे घरापासून ते सिनू जिल्लापेल्ली यांचे ०५.०० 
घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

१३ | प्रभाग क्र.११ येथील अंकुज जिल्लेला यांचे घरापासून ते लिंगय्या जिमडे यांचे ०५.०० 
घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

१४ | प्रभाग क्र.१२ येथील मदनय्या नडीगोटा यांचे घरापासून ते बुरम भगवान यांचे ०५.०० 
घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

१५ | प्रभाग क्र.१२ येथील बुरम भगवान यांचे घरापासून ते कल्लुरी HHA यांचे ०५.०० 
घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

१६ । प्रभाग क्र.१२ येथील जलील खान यांचे घरापासून ते सलीम शेख यांचे घरापर्यंत ०५.०० 
वेहरींग कोट करणे 

१७ । प्रभाग क्र.१२ येथील अफजल भाई यांचे घरापासून ते मन्सुर खान यांचे घरापर्यंत ०५.०० 
वेहरींग कोट करणे 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४६)/का-१४११, 


१८ | प्रभाग क्र.१२ येथील करवा सतिडा यांचे घरापासून ते शांकर GRA यांचे घरापर्यंत ०५.०० 
नाली बांधकाम करणे 

१९ | प्रभाग क्र.१३ येथील ताज खान यांचे घरापासून ते सय्यज जलील यांचे घरापर्यंत ०५.०० 
सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

२० | प्रभाग क्र.१३ येथील पागे SHAM यांचे घरापासून ते सुनतकरी कोम्मली यांचे ०५.०० 
घरापर्यंत बंद नाली बांधकाम करणे 

२१ | प्रभाग क्र.१३ येथील सुगूनाकर पेद्यी यांचे घरापासून ते फारुख शोख यांचे ०५.०० 
घरापर्यंत बंद नाली बांधकाम करणे 

२२ | प्रभाग क्र.१३ येथील फारुख शोख यांचे घरापासून ते युनूस शेख यांचे घरापर्यंत ०५.०० 
बंद नाली बांधकाम करणे 

२३ | प्रभाग क्र.१४ येथील लाल मोहम्मद यांचे घरापासून ते येलेश्वर जनार्धन यांचे ०५.०० 
घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

२४ | प्रभाग क्र.१४ येथील USAT यांचे घरापासून ते रेवेल्ली किष्टय्या यांचे ०५.०० 
घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

२५ | प्रभाग क्र.१५ येथील शंकर गणपूरपू यांचे घरापासून ते गंगाधर गुम्मला यांचे ०५.०० 
घरापर्यंत बंद नाली बांधकाम करणे 

२६ | प्रभाग क्र.१६ येथील तोकला दुर्गय्या यांचे घरापासून ते राकेश गणपुरपू यांचे ०५.०० 
घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

२७ | प्रभाग क्र.१६ येथील श्रीनिवास तोकला यांचे घरापासून ते गंगुळू तोकला यांचे ०५.०० 
घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

२८ | प्रभाग क्र.१६ येथील लक्ष्मण ईराबोइना यांचे घरापासून ते रफीया बानो यांचे ०५.०० 
घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

३५ | प्रभाग क्रमांक १२ मध्ये श्री. मन्सुर अली ते श्री. Ble भाऊ ART कोर्ट बांधकाम १०.०० 
करणे 

३६ | प्रभाग क्रमांक १७ मध्ये श्री. बब्बी भाई यांच्या घरपासुन ते श्री. ओलाल़ा अनिल १०.०० 
यांच्या घरापर्यंत नाली बांधकाम करणे 

३७ । प्रभाग क्रमांक १५ मध्ये श्री. संगार्ती APT यांच्या घरापासुन ते श्री. येलल्ला १०.०० 
लक्ष्मीना यांच्या घरापर्यंत सी.सी नाली बांधकाम करणे 

३८ | प्रभाग क्रमांक १५ मध्ये श्री. मग्गीडी विनोद यांच्या घरापासुन ते श्री. गरपट्टी १०.०० 
नारायण सी.सी नाली बांधकाम करणे 

३९ । प्रभाग क्रमांक १५ मध्ये श्री. सतीश गुडा यांच्या घरापासुन ते श्री. विनोद मरग्गिडी १०.०० 
सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४६)/का-१४११, 


४० | प्रभाग क्रमांक १५ मध्ये श्री. विनोद मग्गिडी यांच्या घरापासुन ते श्री. नारायण १०.०० 
गरपट्टी सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे 

४१ । प्रभाग क्रमांक ११ मध्ये श्री. मन्सुर अली ते श्री. छोटु भाऊ आर.सी.सी नाली १०.०० 
बांधका करणे 

४२ | प्रभाग क्रमांक १५ मध्ये श्री. नागुला मनोहर यांच्या घरापासुन ते श्री. मनोहर १०.०० 
संगार्ती यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे 

४३ | प्रभाग क्रमांक ०७ मध्ये श्री. रामु गुडला यांच्या घरापासुन ते श्री. कृषी ऑफिस १०.०० 
पर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे 

४४ । प्रभाग क्रमांक ०७ मध्ये श्री. रामु गुडला यांच्या घरापासुन ते श्री. कृषी ऑफिस १०.०० 
पर्यंत आर सी.सी नाली बांधकाम करणे 

४५ । प्रभाग क्रमांक ११ मध्ये श्री अशोक सोंदंडी यांच्या घरापासुन ते मन्सुर यांच्या १०.०० 
घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे 

४६ | प्रभाग क्रमांक ११ मध्ये श्री कलकोटा रमेश यांच्या घरापासुन ते श्री. कलकोटा १०.०० 
यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे 

४७ | प्रभाग क्रमांक ०६ मध्ये श्री अफसर अमीर सय्यद्‌ यांच्या घरापासुन ते श्री. अमिर १०.०० 
खॉन यांच्या घरापर्यंत नाली बांधकाम करणे 

४८ | प्रभाग क्रमांक ०६ मध्ये श्री सय्यद साहेब यांच्या घरापासुन ते श्री. गडुमवार १०.०० 
यांच्या घरापर्यंत नाली बांधकाम करणे 

४९ । प्रभाग क्रमांक ०६ मध्ये श्री रमेश जक्कुला यांच्या घरापासुन ते श्री. प्रभाकर १०.०० 
जगतापवार यांच्या घरापर्यंत आर.सि.सि नाली बांधकाम करणे 

५० | प्रभाग क्रमांक ११ मध्ये श्री मेडिझेर्ला समक्का यांच्या घरापासुन ते श्री. जिलेळ १०.०० 
समय्या यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे 

५१ । प्रभाग क्रमांक ११ मध्ये श्री कंती यांच्या घरापासुन ते श्री. सय्यद्‌ सलाम यांच्या १०.०० 
घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे 

५२ । प्रभाग क्रमांक ११ मध्ये श्री संगाती नागभुषणम ते श्री. लाल मोहम्म्द्‌ यांच्या १०.०० 
घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम करणे करणे 

५३ | प्रभाग क्रमांक ०७ मध्ये श्री. फईम बाबु यांच्या घरापासु ते श्री. बोगोनी यांच्या १०.०० 
घरापर्यंत नाली बांधकाम करणे करणे 

५४ | प्रभाग क्रमांक १५,१६,१७ मध्ये श्री विविध जागेत कलर्व बांधकाम करणे १०.०० 

५५ | प्रभाग क्रमांक १३ येथील फारुख यांचे घरापासून ते कुमार मुला डॉक्टर यांच्या १०.०० 
घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४६)/का-१४११, 


५६ । प्रभाग क्रमांक १७ येथील शेख यांच्या घरापासून ते युनुस शोख यांचे घरापर्यंत सी. १०.०० 
सी. रोड बांधकाम करणे 
ए्कूण ३६५.०० 
(ड) भामरागड नगरपंचायत, जि. गडचिरोली 
षि दसरु लेकामी यांच्या घरापर्यंत ते लाहेरी मेन रोड पर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम १०.०० 
करणे 
२ | केदार भांडेकर यांच्या घरापासून ते शशिकांत ढोले यांच्या घरापर्यंत नाली दोन्ही १०.०० 
बाजूने नाली उंचीकरण करुन सौंदर्यीकरण करणे 
३ | सलिम शेख यांच्या घरापासून ते कमलाबाई भिमा आत्राम यांच्या घरापर्यंत नाली १०.०० 
बांधकाम करणे 
४ | दोबीघाट बांधकाम करणे १०.०० 
५ | लच्छ सेमा वेळदा यांच्या घरापासून ते दिनेश पल्लो यांच्या घरापासून ते FRAT १०.०० 
पल्ला यांच्या घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 
६ । मधुकर रावजी हपका यांच्या घरापासून ते नरेंद्र देवराव मडावी यांच्या घरापर्यंत १०.०० 
सी. सी. रोड बांधकाम करणे 
७ | वंजा डोलू आत्राम यांच्या घरापासून ते दसरु कोपा ताडो यांच्या घरापर्यंत सी.सी. १०.०० 
रोड बांधकाम करणे 
८ | गिसू डेला आत्राम यांच्या घरापासून ते पेंटा लचमा मडावी यांच्या घरापर्यंत सी. १०.०० 
सी. रोड बांधकाम करणे 
९ । देवू सोमा तलांडी ते मल्ला मासा तलांडी यांच्या घरापर्यंत सी.सी.रोड बांधकाम १०.०० 
करणे 
| o | महसूल मंडळ पासून ते गिसू दोगे मडावी यांच्या घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम ०५.०० 
करणे 
णं १ | मौजा ताडगाव येथील प्रभाग क्र.१७ मध्ये विलास आत्राम यांच्या घरापासून ते चर्च ०७.०० 
पर्यंत सि.सि. रोड बांधकाम करणे 
१२ | मौजा ताडगाव येथील प्रभाग क्र.१७ मध्ये राइस मिल पासून ते चर्च पर्यंत ०८.०० 
आर.सि.सि.नाली बांधकाम कारणे 
१३ | मौजा ताडगाव येथील प्रभाग क्र.१७ मध्ये पुसू तेलामी यांच्या घरापासून ते कोरके १०.०० 
वेलादी यांच्या घरापर्यंत सि.सि. रोड बांधकाम करणे 
१४ | मौजा भामरागड येथील प्रभाग क्र.०९ येथे सुनिल ढोले यांच्या घरापासून ते राहुल १०.०० 
सडमेक यांच्या घरापर्यंत आर. सि.सि. नाली बांधकाम करणे 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४६)/का-१४११, 


१५ | मौजा भामरागड येथील प्रभाग क्र.०९ येथे समुह निवासी वॉलकंम्पाउड पासून ते १०.०० 
बडीराम नरताम यांच्या घरापर्यंत सि.सि. रोड दुरुस्ती करणे 

१६ | मौजा भामरागड येथील प्रभाग क्र.०९ येथे चौरस्ता ठिकाणी बसण्याचे बाक १०.०० 
बसविणे 

१७ | मोजा भामरागड येथील प्रभाग क्र.०९ येथे चौरस्ता तसेच कोटरंगो यांच्या १०.०० 
घरामागे हॉयमास्ट बसविणे 

१८ | मौजा भामरागड येथील प्रभाग क्र.०९ येथे बर्डीराम नरताम यांच्य घरासमोर विज १०.०० 
खंबा बसविणे 

१९ | मौजा भामरागड येथील प्रभाग क्र.०९ येथे पुसू परसा यांच्य घरामागे बोरवेल १०.०० 
बसविणे 

२० | मौजा भामरागड येथील प्रभाग क्र.०९ येथे कोटरेंगे यांच्या घरामागे पाण्याच्या १०.०० 
सोलर cop बसविणे 

२१ | मौजा भामरागड येथील प्रभाग क्र.०९ येथे सुनिल ढोले यांच्या घरापासून ते १०.०० 
बिनय हलदार यांच्या घरापर्यंत आर.सि.सि. नाली बांधकाम करणे 

२२ | मौजा भामरागड येथील प्रभाग क्र.०९ येथे जुना अंगणवाडी पासून ते दुर्गाप्रसाद १०.०० 
सोनी यांच्या घरापर्यंत सि.सि. नाली बांधकाम करणे 

२३ | मौजा ताडगाव प्रभाग क्र.१६ येथे देवू सोमा तलांडी यांच्या घरापासून ते मल्ला १०.०० 
मासा तलांडी यांच्या घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

२४ | मौजा ताडगाव प्रभाग क्र.१६ येथे विजय मासा तलांडी यांच्या घरापासून ते १०.०० 
शासकीय विहीर यांच्या घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

२५ । मौजा ताडगाव प्रभाग क्र.१७ येथे महसूल मंडळ पासून ते बिच्चू दोगे मडावी १०.०० 
यांच्या घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम व सि. डी. वार्क बांधकाम करणे 

२६ | मौजा ताडगाव प्रभाग क्र.१४ येथे वंजा डोळू आत्राम पासून ते दसरु कोपा ताडो १०.०० 
मडावी यांच्या घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

२७ | दसरु कोपा ताडो यांच्या घरापासून ते तलुरमुते राऊ पर्यंत खडीकरण करणे १०.०० 

२८ | मौजा दुब्बागुडा येथे प्रभाग क्र.०८ येथे चिमरी पुंगाटी ते जि. प. शाळा दुब्बागुडा १०.०० 
पर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

२९ | मौजा दुब्बागुडा येथे प्रभाग क्र.०८ येथे चिमरी पुंगाटी यांच्या घरापासून ते प्रकाशा १०.०० 
पुंगाटी दुब्बागुडा पर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 

३० | प्रभाग क्र.१४ येथे सोमा रामा तेलामी यांच्या घरापासून ते रेनु चुक्कु मुडमा यांच्या १०.०० 
घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४६)/का-१४११, 


३१ | मौजा मेडपल्ली येथे प्रभाग क्र.०८दसरु लेकामी यांच्या घरापासून ते लाहेरी मेन १०.०० 
रोड पर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 
३२ | मौजा हिनभट्टी येथे प्रभाग क्र.०८ येथे साधू वते परसा यांच्या घरापासून ते पुसु टुगे १०.०० 
as यांच्या घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 
३३ | मौजा हिनभट्टी येथे प्रभाग क्र.०८ येथे चेतू मासा SRA यांच्या घरापासून ते पुसु १०.०० 
टुगे वड्डे यांच्या घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 
३४ | मौजा हिनभट्टी येथे प्रभाग क्र.०८ येथे गिलु पांडू परसा यांच्या घरापासून ते चिन्ना १०.०० 
मासा मडावी यांच्या घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 
३५ । मौजा हिनभट्टी येथे प्रभाग क्र.०८ येथे दिवाकर सडमेक यांच्या घरापासून ते १०.०० 
विश्वनाथ सडमेक यांच्या घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 
३६ | मौजा हेमलकसा येथे प्रभाग क्र.१ येथे दिवाकर USA यांच्या घरापासून ते १०.०० 
विश्वानाथ सडमेक यांच्या घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 
३७ । मौजा हेमलकसा येथे प्रभाग क्र.२ येथे जयराम मडावी यांच्या घरापासून ते १०.०० 
अशोक सिडाम यांच्या घरापर्यंत सी. सी. रोड बांधकाम करणे 
३८ | मौजा भामरागड येथे प्रभाग क्र.३ येथे सुकुमारी डाली ते स्मशानभुमी रोड पर्यंत १०.०० 
खडीकरण करणे 
३९ | मौजा भामरागड येथे प्रभाग क्र.३ येथे श्रावण गर्गम यांच्या घरापासून ते झुरु मुहदा १०.०० 
यांच्या घरापर्यंत खडीकरण करणे 
४० | मौजा भामरागड येथे प्रभाग क्र.५ येथे सुनिल भद्र यांच्या घरापासून ते सुशिल १०.०० 
वाढई यांच्या घरापर्यंत खडीकरण करणे 
४१ | मौजा हेमलकसा येथे प्रभाग क्र.१ येथे रामलु सडमेक यांच्या घरापासून ते १०.०० 
स्वप्नील वेलादी यांच्या घरापर्यंत खडीकरण करणे 
४२ | मौजा भामरागड येथे प्रभाग क्र.१० येथे आठवडी बाजार पासून ते सचिभत यांच्या १०.०० 
घरापर्यंत सी. सी. रोड रिपेरिंग करणे 
४३ | मौजा भामरागड येथे प्रभाग क्र.०९ येथे सुनिल भद्र पासून ते लिंगोबाबा रोड पर्यंत १०.०० 
खडीकरण करणे 
एकूण ४२०.०० 
(इ) बेसा पिपळा नगरपंचायत, जि. नागपूर 
वि नगर पंचायत बेसा-पिपला क्षेत्रा अंतर्गत आनंद सोसायटी येथील ओपन स्पेस १०.०० 
मध्ये सुरक्षा भित बांधकाम करणे 
२ | नगर पंचायत बेसा-पिपला क्षेत्रा अंतर्गत आनंद सोसायटी येथील ओपन स्पेस २०.०० 
मध्ये पाथवे बांधकाम करणे 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४६)/का-१४११, 


३ | नगर पंचायत बेसा-पिपळा क्षेत्रा अंतर्गत आनंद सोसायटी येथे बावनकर ते वाघ १०.०० 
यांचा घरापर्यंत सिमेंट रोड बांधकाम करणे 

४ | नगर पंचायत बेसा-पिपळा क्षेत्रा अंतर्गत आनंद सोसायटी येथे बेन्जामिन ते १०.०० 
ears शाळेपर्यंत सिमेंट रोड बांधकाम करणे 

५ | नगर पंचायत बेसा-पिपळा क्षेत्रा अंतर्गत आनंद सोसायटी येथे पुरी ते सोनेकर १०.०० 
यांचा घरापर्यंत सिमेंट रोड बांधकाम करणे 

६ | नगर पंचायत बेसा-पिपळा क्षेत्रा अंतर्गत आनंद सोसायटी येथे बेन्डेकर ते दिलबे १०.०० 
यांचा घरापर्यंत सिमेंट रोड बांधकाम करणे 

७ | नगर पंचायत बेसा-पिपळा क्षेत्रा अंतर्गत आनंद सोसायटी येथे पुरी ते बेन्डेकर २०.०० 
यांचा घरापर्यंत दोन्ही बाजूला पेविंग ब्लॉक बांधकाम करणे 

८ | नगर पंचायत बेसा-पिपळा क्षेत्रा अंतर्गत मौज बेसा येथे ए.के. लेझरस्टिक १०.०० 
डिझाईन दुकानापासून ते गायकवाड यांचा घरापर्यंत सिमेंट रोड बांधकाम करणे 

९ | नगर पंचायत बेसा-पिपला क्षेत्रा अंतर्गत आनंद सोसायटी येथील ओपन स्पेस २०.०० 
मध्ये सौदर्यकरण बांधकाम करणे 

णि ० | नगर पंचायत बेसा-पिपळा क्षेत्रा अंतर्गत चिंचभवन रोड ते मांगलकर ते जयंती ३५.०० 
नगरी ३ पर्यंत खडीकरण रोड बांधकाम करणे 

एकूण १५५ 
एकूण (अ,ब,क,ड,इ) १५०० 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


